महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्यांमध्ये 
अंशत: बदल करण्याबाबत- 


उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३१२०/प्र.क्र.६०/प्रशा-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:-१) शा.शि.व क्री.वि., आदेशा क्र.बदली-३१२०/प्र.क्र.६०/प्रशा-२, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२० 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०२० रोजी तीन 
वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेशा दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२० रोजी 


निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशात: बदल करण्याचा 
निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या मान्यतेनुसार खलील 


तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या नावासोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अनु नाव व पदनाम दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२० | अंशत: बदल करून अभिप्राय 
क्र. अन्वये करण्यात आलेली | सुधारीत पदस्थापना 
पदस्थापना 
१ | २ ३ PF 
7 श्री. बाळासाहेब काशिनाथ गटशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विनंतीनुसार 
राक्षे, उपशिक्षणाधिकारी पं.स. आंबेगाव, पं.स. मावळ, अंशत: बदलाने 
(माध्य.), जि.प. पुणे जि. पुणे जि. पुणे रिक्‍त पदावर 
२. संबंधित अधिकारी हे दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या आदेशानुसार संबंधित पदावर रूजू झाले 


असल्यास, हे आदेश अंमलात येणार नाहीत. आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी याबाबत प्रथम खात्री करून नंतर 
वरीलप्रमाणे आदेशा निर्गमित करावेत. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६०/प्रशा-२ 


४. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 


रजेवर जाऊ नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी 
व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२९१६०९०२३५२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


19246957078 
ANNEX 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR : st 
(दीपक aoa) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA), AERTS राज्य, पुणे 
२) सर्व शिक्षण संचालक 
३) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे 
५) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे (माध्यमिक/प्राथमिक/निरंतर शिक्षण) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे 
७) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


